सचिव, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना राज्य शासनाच्या 
मंजूर दर कराराप्रमाणे लाईट व्हेईकल 
भाडयाने घेण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :-संकीर्ण ०८१८/प्र.क्र.८८/१३-स 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २७ नोव्हेंबर, २०१८. 


वाचा:- 
१) राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण,पुणे यांचे पत्र क्र.रासनिप्रा/ कक्ष-१५/४२३०/२०१८ 
दि.३१.५.२०१८ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग ,झासन निर्णय क्र.शापसे-२०१६/प्र.क्र.८६/का.३१ दि.११.४.२०१७ 
3) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,शासन निर्णय क्र.संकीर्ण०८१८/प्र.क्र.८८/१३-स 
दि.२४.१.२०१८ 


प्रस्तावना :- 

सचिव, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना वाहन (जीप) 
भाडयाने घेण्यास वाचा क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली होती.सदर ARITA 
अनुसरून सचिव, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, पुणे यांच्यासाठी जीप घेण्यासाठी निविदा 
मागवूनही पुरवठादारांकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने जीपऐवजी डिझेलवर चालणारी लाईट वेट 
व्हेईकल (कार) भाडयाने घेण्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या. सदर निविदेमध्ये प्राप्त झालेल्या 
दोन दरपत्रकांपैकी श्री.ज्ञानेश्वर मुळे यांनी सादर HSS दर कमी असल्यामुळे त्यांचे टाटा इंडिगो हे 
कार प्रकारातील वाहन दि.१.७.२०१८ पासून वाहनाचे प्रतिमाह भाडे रु.२५,०००/- व वाहनचालकाचे 
प्रतिमाह वेतन रू.१५,०००/-या दराने वाहन भाडयाने घेण्यात आले. राज्य सहकारी निवडणूक 
प्राधिकरणाने वाहन (कार) भाडयाने घेण्याबाबत केलेल्या कार्यवाहीस मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सचिव, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, पुणे यांचेसाठी जीप भाडयाने घेण्यास 
संदर्भाधीन ३ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली होती. त्याऐवजी त्यांना अनुज्ञेय 
असलेल्या किंमत मर्यादेतील वाहन भाडयाने घेताना अनुज्ञेय वाहनाचा प्रकार बदलून लाईट 
व्हेईकल वाहन (कार) भाडयाने घेण्याबाबत केलेल्या कार्यवाहीस या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५०७/२०१८/व्यय-२ दि. 
२६.९.२०१८ व अनौपचारिक संदर्भ क्र.५२०/विनियम दि.११.१०.२०१८ अन्वये दिलेल्या सहमतीने 
तसेच राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीने दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ०८१८/प्र.क्र.८८/१३-स 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८११२७१७२८४६०४०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Chaudhary Anil Jayaram 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


Chaudhary — s"sescrininestnn 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2,5.4.20=f26cf80358fa3 1 33e4d85ddac30ae54b 


. 
A n | | J a a fa mM 06c63743fd55 10dc0ebca082b6c483ce, 
cn=Chaudhary Anil Jayaram 
Date: 2018.11.27 17:34:30 +05'30' 


(अनिल चौधरी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Zz 


Wd :- 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा ),महाराष्ट्र -१,मुंबई/नागपूर 

सचिव,राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण,पुणे. 

सहकार आयुक्‍त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

मा.प्रधान सचिव,( सहकार ),सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्राळय,मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. 

उपसचिव (व्यय-२),( विनियम) व (अर्थ -१३),मंत्रालय,मुंबई 

अवर सचिव (१७-स) ,सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

८) निवडनस्ती. 


me) 


XY — 


AN 


०८ 


£39) 


S ue? 
— — — — — 


पृष्ठ २ पैकी २ 


